राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षातील पीआयपी अंतर्गत विविध 
लेखा शिर्षान्वये मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
विविध कार्यक्रमाकरीता आवश्‍यक असलेल्या 
छपाई साहित्य करीता निविदा प्रक्रियासाठीच्या 
खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६ ५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६५/आरोग्य-७, दिनांक ०१ 
ऑगस्ट, २०१९. 
२) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र. राकुकका/बाल आरोग्य कक्ष/१५ क/९॥>| अंतर्गत छपाई/पुनश्व प्रशासकीय मान्यता/५८२६३- 
६६/२०१९, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१९. 


शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.२ 


वरील Sr. |१०.(४) येथील Item Serial No.9 मधील NIPI Compliance Card छपाई ऐवजी खालील 


बाबींच्या छपाईचा त्यांच्या नमूद केलेल्या विनिर्देशानुसार समावेश करण्यात येत आहे. 


Anaemia Mukt Bharat (1.५॥->॥) 


Sr.No. Name of Item Qty. Rate | Total Amt. 
(In Rs.) (In Rs.) 

la Posters 6 to 59 Months 5269 30.00} 158070.00 
1.b Posters of 5 to 9 Years 5269 30.00} 158070.00 
1.८ Posters of 10 to 19 Years 5269 30.00; 158070.00 
1.08 Posters of Women Reproductive Age 5269 30.00} 158070.00 
l.e Posters of Pregnant Women 5269 30.00} 158070.00 
Lf Posters of Lactaring Mothers 5269 30.00} 158070.00 
l.g 4 Mantras booklet 411 27.50 11303.00 
1.h Dialouge Card 136694 27.50 | 3759085.00 
li Anaemia sandesh pamphlet 136694 14.00} 1913716.00 

Total | 6632524.00 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.३६ ५/आरोग्य-७ 


Specification of AMB Printing (विनिर्देश) 


Sr.No. | Activity Specifications 
A Printing of AMB IEC 
1 Set of 6 types of AMB Posters (2 set of 6 posters | 180 GSM, Mat lamination paper, 


will be given to each PHC, 2 set each to RH and | Size 28” X 17” with Gum Strip 
SDH, 5 set each to DH, WH, GH, SSH & 1 set 


each to HP) 

2 4 Mantras Booklet for Adolescent Maitri Clinics | Cover pages 280 GSM, 16 pages 
(AFHCs) 130 GSM, Glossy paper 4 colour 

printing 

3 Dialogue card for each ASHA for counselling | 280 GSM, Glossy card paper, 38 
sessions pages back to back, 4 colour printing 

4 Anemia Sandesh Pamphlet for each ASHA for | 180 GSM _ glossy card paper, 6 
counselling sessions foldable Pamphlet, 4 colour printing 


सदर शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक 202001301409514617 असा आहे. हा झासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
M | | | n d ae signed by Milind Raghunath 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


R a g h U Nn a t h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c 


Kulkarni era 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


